मायणी तलाव व त्या परिसरातील गांवे व माण पूर्व भागातील 
१६ गावांना पिण्यासाठी व पश्ुधनासाठी कृष्णा नदीमधून टेंभू 
उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
योजनांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एससीवाय -२०१८/प्र.क्र.३/म-७ 
HATHA, Fag - Yoo 032 
दिनांक:- 93 जुले, 2029 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, समक्रमांक, दि. 99.09.209¢ व शुद्धीपत्रक 
दि. १६.०३.२०१८ 

२) जिल्हाधिकारी सातारा यांचे पत्र क्र. पाणीटंचाई/कावि-१०३६/१८, दि. १०.१२.२०१८ 

३) जिल्हाधिकारी सातारा यांचे पत्र क्र. पाणीटंचाई/कावि-७१/१९, दि. १६.०१.२०१९ 

४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टंचाई:-२०१७/प्र.क्र.१२७/पापु-१४, 

दि. २७.०३.२०१८ 

५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, समक्रमांक, दि. १०.०७.२०१९ 

प्रस्तावना :- 
मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण पुर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व प्नुधनासाठी 
कृष्णा नदीमधुन टेंभु उपसा सिंचन योजनेतुन पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवावयाच्या योजनांच्या 
कामांसाठी योजनेच्या अंदाजपत्रकानुसार खटाव तालुक्यातील रू.४७२.८९ लक्ष व माण तालुक्यासाठी 
रू.४३२.३२ लक्ष असा एकूण रू.९०५.२१ लक्ष निधीच्या कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रु. ९०५.२१ एवढ्या निधीपैकी 
निधी रु.६६५.९९ लक्ष निधी संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन निर्णय दि. १० जुले, २०१९ अन्वये पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभागास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 
२. दि. १० जुले, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रु.६६५.९९ लक्ष 
निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सादर केले असून या दोन्ही 
योजनेची कामे पूर्ण झाल्याचे कळविले आहे. त्यास अनुसरून उर्वरित रु.२३९.२२ लक्ष निधी विभागास उपलब्ध 
करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने या विभागास सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने 
मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण पुर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व पश्युधनासाठी कृष्णा 
नदीमधुन टेंभु उपसा सिंचन योजनेतुन पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवावयाच्या योजनांच्या कामांसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रु. ९०५.२१ एवढ्या निधीपैकी शिल्लक रु.२३९.२२ लक्ष इतका निधी 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण पुर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व पश्ुधनासाठी 

कृष्णा नदीमधुन टेंभु उपसा सिंचन योजनेतुन पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवावयाच्या योजनांच्या 
कामांसाठी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रु. ९०५.२१ 
लक्ष एवढ्या निधीपैकी रु.६६५.९९ लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये पाणीपुरवठा 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय -२०१८/प्र.क्र.३/म-७ 


व स्वच्छता विभागास उपलब्ध करून देण्यात आळेला आहे. आता सदर निधीपैकी उर्वरित रु.२३९.२२ लक्ष 
इतका निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च २२४५ या लेखाशिर्षाखाली १०२ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा (९२) राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांव्यतिरिक्‍त खर्च (९२) (09) पिण्याच्या पाण्याच्या आकस्मिक निकडीचा पुरवठा 
(अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ २१८५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४८/२०२१/व्यय-९, 
दि.२८.०६.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
os सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१२३४४९३६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subhash 3110131 2०८४ 
Umaranikar pare 
(सु.ह.उमराणीकर) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) विभागीय आयुक्त, पुणे 

) जिल्हाधिकारी, सातारा 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा 

) अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/सांगली 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२,महाराष्ट्र We, मुंबई/नागपूर 

) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १/२,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१०) संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई. 

११) वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी बीम्स 
प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

१२) निवड नस्ती (कार्यासन/म-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


